RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४ , अंक ८७ ] 


मंगळवार, जुलै २४ , २०१८ / श्रावण २, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १५१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जून २०१८ . 

अधिसूचना 
ग्राहक संरक्षण अधिनियम , १ ९ ८६. 

क्रमांक राग्राप . २०१७/ प्र.क्र . १५४ / ग्रासं- २. - महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार- अ मध्ये शासन अधिसूचना अन्न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग क्रमांक राग्राप . १०१३/ प्र.क्र . १३३ / १३ / ग्रासं -२, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. याद्वारे 
राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेवर नियुक्त केलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करून खालील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या या 
अधिसूचनेद्वारे करण्यात येत आहे 


अ.क्र . 


संवर्ग 


समितीवरील पदनाम 


अशासकीय सदस्य 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेले अशासकीय सदस्य 


सदस्य 


( १ ) ग्राहक संघटनांचे प्रतिनिधी 
( अ ) कोकण विभाग : 

सौ . नेहा जोशी, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत , 

हेरंब, पलॉट नं . १६, मु. पो . केशवसृष्टी, देवरूख , ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी . 
( ब ) पुणे विभाग : 

श्री . अरुण नामदेव यादव , अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत , 
मु . पो . सरूड , ता . शाहुवाडी, जि . कोल्हापूर . 


सदस्य 


( १ ) 


भाग चार - अ - १५१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जुलै २४ , २०१८ / श्रावण २, शके १ ९ ४० 


अ.क्र . 


संवर्ग 


समितीवरील पदनाम 


अशासकीय सदस्य 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


( क ) नाशिक विभाग : 

श्री . विकास महाजन , अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत , 

३१३६, प्रकाश सिनेमाजवळ , मोठा महादेव चौक, पारोळा, जि . जळगाव. 
( ड ) अमरावती विभाग : 

श्री . प्रमोदचंद्र गुंडागळे, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत , 

३८ , आययुडीपी , पुसद नाक्याजवळ , वाशिम, जि . वाशिम. 
( इ ) औरंगाबाद विभाग : 

प्रा . डॉ . रेणूका भावसार , श्री स्वामी समर्थ महिला उद्देशीय सेवाभावी संस्था, 

घर नं . ३-१०-५, शनिमंदिर चौक , अंबड रोड, जुना जालना ४३१ २०३. 
( २ ) ग्राहकांच्या हिताशी संबंधित प्रवर्गातील प्रतिनिधी : 
( १ ) श्री . सुधीर घोडेचर , 

विठ्ठल मंदिराजवळ , जुने शहर , मंगरूळपीर , जि . वाशिम. 
( २) श्री . तुषार झेंडे पाटील, 

रा. मु. पो ., म्हसोबाचीवाडी, ता . इंदापूर , जि . पुणे ४१३ १३०. 
( ३ ) श्री . सुर्यकांत पाठक , 

२१३३, सदाशिव, मागिरीश बिल्डींग, पुणे-३० . 
( ४ ) श्री . योगेश बत्तासे , 

पसायदान , सह्याद्री कॉलनी, कॅनल रोड, जेलरोड , नाशिक रोड, नाशिक . 
( ३ ) शेतकरी प्रतिनिधी : 

श्री . बाळासाहेब औटी , 
शुभश्री फेज २ , वारूळवाडी , पो . नारायणगाव, ता . जुन्नर , जि . पुणे. 


सदस्य 


सदस्य 


. 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


२. वरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या ह्या खालील अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे 

( १) सदर नियुक्ती ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्ष किंवा त्यांच्या सदस्यत्वांची मुदत संपेपर्यंत यापैकी जे 
अगोदर घडेल तोपर्यंत राहील. 

( २) राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेची कार्यपद्धती व त्या अनुषंगिक बाबी या महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण नियम, २००० , महाराष्ट्र ग्राहक 
संरक्षण ( सुधारणा) नियम , २००४ व महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण ( सुधारणा) नियम, २०० ९ मधील तरतुदीनुसार अनुसरण्यात याव्यात . 

( ३ ) निवड करण्यात आलेल्या संस्थेच्या प्रतिनिधींनी/ व्यक्तींनी ग्राहकांच्या हिताच्या विरोधात काम केल्यास त्यांची निवड रद्द होईल . 
३. सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


भा . बा . पाटील, 
शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY 1/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/ C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


